भारतीय पोलीस सेवा आणि राज्य पोलीस 
सेवेतील पोळीस उप अधीक्षक / सहायक 
पोलीस आयुक्‍त या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


पदस्थापना करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र. रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१७१ /पोल-१(आअ) 


शासन आदेश :- 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१४ ऑगस्ट, २०१९ 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार भारतीय 


पोलीस सेवा आणि राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक /सहायक पोलीस आयुक्‍त या 


संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने 


पदस्थापना /नियुकक्‍ती देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 
णं श्रीमती ऐश्वर्या र्मा, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
भापोसे अकलूज उपविभाग, सोलापूर दौंड उपविभाग, पुणे ग्रामीण 
ग्रामीण 
२ | at. सचिन बारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस 
दौंड उपविभाग, पुणे ग्रामीण महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे कार्यालय 
३ | श्रीमती सोनाली नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
तुकाराम कदम अलिबाग उपविभाग, रायगड 
४ | श्री. दिवाकर प्रभाकर | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत अपर पोलीस अधीक्षक, गुन्हे 
पेडगांवकर अन्वेषण विभाग, गुन्हे, पुणे 
५ _ श्री. हेमंत मधुसुदन  । नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत पोलीस उप अधीक्षक, वाचक, 
सावंत विशेष पोलीस महानिरीक्षक, 
नागपूर परीक्षेत्र. 
६ | श्री. सुनिल पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय, । पोलीस उप अधीक्षक, दहशतवाद 
सुखदेवराव बोंडे भंडारा विरोधी पथक, नागपूर 
७ । श्री. संजय गणपत सुर्वे | पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस पोलीस उप अधीक्षक, दहऱतवाद 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई | विरोधी पथक, मुंबई 
यांचे कार्यालय 
८ | श्री.उदयकुमार पोलीस उप अधीक्षक, जिल्हा जात | पोलीस उप अधीक्षक, टी. आर. 
बळीराम राजेशिर्के पडताळणी समिती, अमरावती टी.आय, अमरावती 
९ श्री. नितीन नारायण । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
कटेकर आर्थिक गुन्हे शाखा, सांगली कणकवली उपविभाग, सिंधुदुर्ग 
| ०_ श्री. प्रभाकर महिपती । पोलीस उप अधीक्षक, टी. आर. टी. | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
शिंदे आय. , सातारा सोलापूर ग्रामीण उपविभाग, 
सोलापूर ग्रामीण 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१७१/पोल-१(अ) 


pe q | श्री.मुंजा माधवराव मुळे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
जिंतूर उपविभाग, परभणी परभणी 

१२ | श्री. श्रवण दाथ एस. । परिविक्षाधीन सहायक पोलीस उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
(भापोसे) अधीक्षक जिंतूर उपविभाग, परभणी 

१३ | श्री. संजय आकाराम । पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे | अपर पोलीस अधीक्षक, 
पाटील शाखा उपविभाग, अकोला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, 

अमरावती 

१४ | श्री. संजय दिनकर । अपर पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 

पाटील प्रतिबंधक विभाग, अमरावती कारंजा उपविभाग, वाशिम 


१५ 


श्री. वसंत नारायण 


पोलीस उप अधीक्षक, जिल्हा जात 


पोलीस उप अधीक्षक, अपारंपारिक 


पिंगळे प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 
यवतमाळ 
१६ | श्री. star दादासाहेब | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय, । उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
इंगळे सांगली विटा उपविभाग, सांगली 


(श्री. अमरसिंग बी. निंबाळकर 
यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर) 


१७ 


श्री. रमेठा भगवंतराव 
तायवडे 


उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मूल 
उपविभाग, चंद्रपूर 


पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
शाखा, नागपूर ग्रामीण 


१८ | श्री. अनुज मिलिद तरे, | परिविक्षाधीन सहायक पोलीस उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
भापोसे अधीक्षक मूल उपविभाग, चंद्रपूर 

१९ | श्री. उत्तम दामोदर  । उप विभागीय पोळीस अधिकारी,  । पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
कडलग चाळीसगांव उपविभाग, जळगांव शाखा, जळगांव 

२० | at. रमेश विठ्ठल उप विभागीय पोळीस अधिकारी, । पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
सोनुने कारंजा उपविभाग, वाशिम शाखा, यवतमाळ 

29 श्री. अनिल गंगाधर | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, । पोळीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
वडनेर दहीवडी उपविभाग, सातारा शाखा, सातारा 

२२ श्री. राजेंद्र ज्योतिबा | पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
साळुंके शाखा, सातारा दहीवडी उपविभाग, सातारा 

23 श्री. संजय बाबाराव उप विभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
जोगदंड सावनेर उपविभाग, नागपूर ग्रामीण । नागपूर ग्रामीण 

२४ | al. boar निवृत्तीराव | पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), । उप विभागीय पोळीस अधिकारी, 
गावडे नागपूर ग्रामीण चाळीसगांव उपविभाग, जळगांव 

२५ | श्री. संजय गुलाबराव । उप विभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
देशमुख मुक्ताईनगर उपविभाग, जळगांव = | जळगांव 

२६ । श्री. आसाराम धोंडीबा | उप विभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
जहारवाल माहूर उपविभाग, नांदेड नांदेड 

29 श्री. भिमाशंकर उप विभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
माणिकराव हिरमुखे । उदगीर उपविभाग, लातूर लातूर 

२८ | ail. मधुकर विठ्ठल पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), | उप विभागीय पोळीस अधिकारी, 
जवळकर लातूर उदगीर उपविभाग, लातूर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१७१/पोळल-१(अआ) 


Q8 श्री. सुधाकर उप विभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), 
मदनलाल रेडी हिंगोली हहर उपविभाग, हिंगोळी । हिंगोली 
३० | श्री. निवास सिताराम । पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), । उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
साळोखे सिंधुदुर्ग लांजा उपविभाग, रत्नागिरी 
(श्री. बाजीराव बंडू पाटील यांच्या 
सेवानिवृत्तीनंतर) 
39 श्री. सुरेश वळू जाधव । पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), । उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
नाशिक मुक्ताईनगर उपविभाग, जळगांव 
३२ श्री. विलास महादेव । पोलीस उप अधीक्षक, जालना रेल्वे । उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
जाधव उपविभाग, जालना माहूर उपविभाग, नांदेड 
33 श्री. रामेश्वर राजेंद्र पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय, । उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
वैंजणे बीड हिंगोली trex उपविभाग, हिंगोली 
३४ श्री. संजय आनंद ताठे । पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस पोलीस उप अधीक्षक, नागरी हक्क 
प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज, दौंड संरक्षण, कोल्हापूर 
३५ | श्री. अशोक गणपत । सहायक पोलीस आयुक्त, नागपूर । उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
संरभळकर शहर सावनेर उपविभाग, नागपूर ग्रामीण 
३६ श्री. नीरज बाजीराव । उप विभागीय पोलीस अधिकारी, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
राजगुरु कणकवली उपविभाग, सिंधुदुर्ग अकलूज उपविभाग, सोलापूर 
ग्रामीण 
३७ | tt. अनिल वामन माने | पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस उप विभागीय पोलीस अधिकारी, 
प्रशिक्षण केंद्र, पाढरकवडा शिरपूर उपविभाग, धुळे 
३८ | श्रीमती सुरेखा बाबुराव | पोलीस उप अधीक्षक, टी. आर. टी. | सहायक पोलीस आयुक्त, 
कपिले आय, नागपूर लोहमार्ग, मुंबई 
३९ | श्रीमती पद्मावती पोलीस उप अधीक्षक, पोलीस पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
शिवाजी कदम प्रशिक्षण केंद्र, अकोला शाखा, कोल्हापूर 
vo श्री. संजय शिवदास । पोलीस उप अधीक्षक, पोळीस पोलीस उप अधीक्षक, पोळीस 


शुक्ला 


प्रशिक्षण केंद्र, पाढरकवडा 


प्रशिक्षण केंद्र, अकोला 


२. 


वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 


न्यायालयाचे आदेश, निवडणूक आचारसंहिता आणि कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन पोलीस 


महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


Ss 


संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त 


करण्याबाबतची आवश्‍यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन 


तसाअहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.१७१/पोल-१(अ) 


8. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०८१४१५३४२६४९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KAILAS ARJUN % 


उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

८. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

९. अपर पोलीस महासंचालक, आर्थिक गुन्हे शाखा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१०.अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
११.आयुक्‍्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 

१२.संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक, 

१३.सर्व पोलीस आयुक्त, 

१४.सर्व पोळीस अधीक्षक, 

१५.अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१८. अवर सचिव (कार्या. पोल-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९.सहायक संचालक (भापोसे कक्ष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२०.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

२१.निवडनस्ती / पोल-१ (31). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


